पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षातील वेतनासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 

लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: ९ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जिपग्रा-११२०/प्र.क्र.१३५/पापु-२३, 
दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ 

२. झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिल, २०२३ 

३. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 
दिनांक २० एप्रिल, २०२३ 

४. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 
दिनांक २२ मे, २०२३ 

५. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 
दिनांक १४ जून, २०२३ 

६. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 
दिनांक २० जुले, २०२३ 


प्रस्तावना:- 

जिल्हा परिषदेंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपातंरीत नियमित अस्थायी 
(सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाकडून जिल्हा 
परिषदेला अनुदान देण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळाने दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२२ च्या 
बैठकीमध्ये घेतला असून त्यानुषंगाने दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात आला आहे. सध्या कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनासाठी संबधित जिल्हा 
परिषदांना संदर्भाधीन (३) ते (६) येथील शासन निर्णयान्वये रु.७.४३ कोटी इतका निधी वितरीत 
करण्यात आला आहे. या जिल्हा परिषदांनी आतापर्यंत केलेला खर्च विचारात घेऊन कार्यरत 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- 23 


कर्मचाऱ्यांच्या नियमित वेतनासाठी या जिल्हा परिषदांना पुढील निधी वितरीत करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३-२४ या अर्थिक वर्षातील 


नियमित वेतनासाठी पुढील जिल्हा परिषदांना २२१५१९१४ या लेखाशिर्षांतर्गत ३६, सहायक 


अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाखाली एकूण रुपये २,२४,००,०००/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी चोवीस 


लाख फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे. 


कर्मचाऱ्यांची | या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २२१५१९१४ खाली वितरीत 
अ. जिल्हापरिषद | संख्या करण्यात येत असलेले एकूण अनुदान 
ie रुपये (अक्षरी रुपये) 
| 7 | ? 2 & व 
| १ | नांदेड ४९ २०,००,०००/- | रूपये वीस लाख फक्त 
२ | रत्नागिरी २८ 30,00,000/- | रूपये तीस लाख फक्‍त 
३ | रायगड २० २०,००,०००/- | रूपये वीस लाख wad 
४ ।ठाणे २४ १०,००,०००/- । रूपये दहा लाख फक्त 
५ | पालघर १३ १०,००,०००/- | रूपये दहा लाख फक्त 
६ । औरंगाबाद ८४ ८०,००,०००/- | रूपये Vahl लाख फक्त 
७ | जळगांव ५७ २०,००,०००/- | रूपये वीस लाख फक्त 
अकोला १५ २०,००,०००/- । रूपये वीस लाख फक्‍त 
भंडारा ७ ४,००,०००/- । रूपये चार लाख फक्त 
| १० | कोल्हापूर ४,००,०००/- | रूपये चार लाख फक्त 
aa | १ | उस्मानाबाद ६,००,०००/- | रूपये सहा लाख फक्‍त 
एकूण २९६ २,२४,००,०००/- | दोन कोटी चावीस लाख फक्त 


2. 


उपरोक्त अनुदानातून ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते अदा करावयाचे आहेत, अशा 


कर्मचाऱ्यांची नावे सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दिळी आहेत. सन २०२३-२४ या अर्थिक वर्षातील 


वेतन/भत्त्यासाठी सदर निधी वितरीत करण्यात येत असून त्यापूर्वीचे वेतन प्रलंबित असल्यास, 


उपरोक्त अनुदानातून ते अदा करु नये. 


३. या निधीचा अन्य कारणांसाठी किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी उपयोग करणे, ही वित्तीय 


अनियमितता समजण्यात येईल व त्याकरीता संबंधित जबाबदार अधिकारी शिस्तभंगाच्या 


कारवाईस पात्र असतील. 
सदर सहायक अनुदान वेतनासाठी असल्याने वित्त विभागाच्या दिनांक १५.०१.२०२३ 
च्या शासन निर्णयानुसार ते “बिनशर्त” स्वरुपाचे आहे. 


४. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- 23 


५. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित 
जिल्हा परिषदांनी नोंद घ्यावी. तसेच झालेल्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या 
खर्चाशी वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील निधी वितरीत 
करण्यात येणार नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS 
द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या 
व Offline पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 
a वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व 
सर्व अटी / शर्तीचे पालन करावे. 
0. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, २२१५- 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण नळ 
पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी 
वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४), ३६- सहायक अनुदान day” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व तो सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
८. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ 
एप्रिल, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणालीवर 
उपलब्ध केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या 
परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शा्तींची पूर्तता होत आहे. 
र्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८०९१३१७५८२०२८ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BALASAHEB B HAJARE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 
194c1b1119b5f2d93940a592bd8a9 
f, postalCode=400032, 
9C38. }C071332E1F94CBCDC98284 
3FD68" |CEFA, cn=BALASAHEB B 
HAJARE, 
Date: 2023.08.09 15:41:06 +05'30" 
(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- 23 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पालघर/औरंगाबाद/ 
कोल्हापूर/उस्मानाबाद/जळगांव/अकोला/ नांदेड/भंडारा 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पालघर/औरंगाबाद/ 

कोल्हापूर/उस्मानाबाद/जळगांव/अकोला/ नांदेड/भंडारा 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पालघर/औरंगाबाद/ 
कोल्हापूर/उस्मानाबाद/जळगांव/अकोला/ नांदेड/भंडारा 

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पालघर/औरंगाबाद/ 

कोल्हापूर/उस्मानाबाद/जळगांव/अकोला/ नांदेड/भंडारा 

वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 

ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, पापु-४/पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 

निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्र.बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, दिनांक ९ ऑगस्ट, 2023 
सोबतचे विवरणपत्र 


कर्मचा-याचे नाव सेवा निवृत्ती दिनांक 


ह 
A ae aa 
प जाधव 38.04.2023 


क्राकिसतशमरवसतव र 
2 a लर 
७ a र 
दा 
Ee 
तर क्राव्डिलकतृशलर RE 


चकोर 
cs मिर 
रायगड जिल्हा परिषद 
aera नकर 
र siete ज्र 
क्र नवनचचगुताठल ज्र 


३१.०५.२०२४ 

३१.०७.२०२५ 
३०.०६.२०२५ 
२३०.१०.२०२९ 


Te perme भर 
a pares भर 
i 


भगवान मजूर ३१.०८.२०३२ 
२०.०९,२०२० 
२१.०५.२०२७ 
२१. 


(८ क्र सुक्‍्लनणतनरनक्कर नज 
नर 
a rere ears 
(peor 
Crea 
i 


परमल राठ कामगार ३१.०३.२०३२ 
AT. उत्तम माधवराव प कामगार ३१.०५.२०२८ 


ह्य 
क 
क 
FATA RR TE 
क 


32.019, 2033 


I 


Eh 


भानुदास ३१.०१.२०४४ 


उन क्र म्लिशककदसाशद 
; 
era 
z 
र 
z 
४८ य खंडू प ३१.०५.२०४५ 

a 
aren 
5 


श्री. VAR ATS चव्हाण 


फू 
A ana 
a 


नांदेड जिल्हा परिषद 


ee 
2 णुसिंह ठाकूर ३१.०१.२०२७ 

setae Se 
ee 
er 
८ __क्रसकललक्षननन ie 
७ क्रककतानतव्ननन्तत्र ककव 
केकवर 
ककव 


ich पार्पामय २१.०७.२०२० 


बकर 
Ce चिकत 
a 
perme 
नर 


AAA. नूर 


श्री. स. अरिफ हुसेन स. बशिर हुसेन मजूर ३१.०९.२०२३ 


x 
7a 
aa 
5 |त्र.मासकर नामदे दुजकोकर PR 


बालाजी कोंडीबा कल्याणकर ३१.०३.२०२७ 
रर 
४८ 


Kaz 
७ Phare 


53204 
2018 
श्री. कि. गो. बुंदे ३०.११.२०२८ 


ee 


श्री. रा. दि. इंगोले २१.९.२०२९ 


मजुर BS 
2 क्राब र देश्य 
रत्नागिरी जिल्हा परिषद 
श्रीमती के. व्ही. नामुष्टे ३१.०८.२०२५ 
श्री. एस. व्ही. साळवी ३०.०६.२०२४ 
श्रीमती एन. एस. हेगिष्टे ३१.१०.२०२४ 
श्री. एस. आर. रहाटे ३०.०४.२०२६ 
५ श्री. एस. डी. आखाडे ३१.०५.२०२३ 
श्री. एस. एस.सावंत ३१.०५.२०२८ 
श्री. आर. आर. भागवत ३१.०५.२०२६ 
श्री. एस. आर. लांडगे ३१.०५.२०२३ 
श्री. व्ही. के.शितप ३०.०६.२०२६ 
श्री. एस. एस. पवार ३०.०४.२०२३ 


श्री. आर. एस.गवाणकर ३०.०९.२०२४ 
१२ श्री. आर. टी. जाधव ३१.०५.२०२५ 
३ श्री. एस. वाय. चव्हाण ३०.०६.२०२७ 


१४ श्री. ए. टी. जाधव ३१.०७.२०३० 
ae 


% 
प 
3 
4, 
zal 
a) 


A 


a 


0) 


ae) 


६ श्री. डी. पी. निंबरे ३०.०४.२०३१ 
१७ श्री. जी. जी. बाईत ३१.०८.२०२३ 


१८ श्री. एस. एस.निंगावले मजूर [| ३१.०५.२०२५ 
१९ श्री. एस. आर. खापरे २८.०२.२०२७ 
२५ श्री. एस. सी. मेहता मजूर ३१.०८.२०२९ 
रू 


ae) 


मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 
१५ श्री. के. जी. शितप मजूर ३०.०६.२०२८ 
मजूर 
मजूर 
जूर 
मजूर 


=e 
र 
a 
९ 
Lees 
ea 
ey 
1. 
डि 
र 
[ees 
oie 
[eae 


=a 
श्री. बी. : ३०.०६.२०२६ 


३०.०६.२०२८ 
8३ 


श्री. श्रीमंत माधवराव साबळे २८.०२.२०३२ 


र 
i 
षु 


५५ श्री. एस. एस. ठाकुर ३१.०७.२०३० 


श्री. देवचंद पुंडलीक गायकवाड ३१.०१.२०२९ 


श्री. बालाजी श्रीराम काथार व्हाल्वमन ३१.०३.२०२७ 


७१ 
ळर 
७४ 
ळ 
७७ बृबख बखा पठाण व्हाल्वमन ३०.०६.२०२६ 
७८ ।श्री.विष्णुपरसराम खरात रोजंदारी | ३१.१२.२०२५ 
७९ श्री. शो. इसाक गुलाब ३१.१२.२०३० 


८ 

A ERAT 
a 
z 


पालघर 


] 
I Sc नुर 
नत्र 
नत्र 
नत्र 
ह्य 
_क्र.क्लत्वकरवणसवत निर 


. एम. क. २८.०२.२०२८ 


श्री. वाय. टी. पारधीकर T mere 


कोल्हापूर जिल्हा परिषद 


१ | श्री. गणपत शामराव पाटील मुकादम ३०.०४.२०२३ 


त संभाजी वता कांबळ 


उस्मानाबाद जिल्हा परिषद 


BALASAHEB 8 HAJAR 


बाळासाहेब बा. हजारे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


